सन २०२३-२४ करीता निधी वितरीत करणेबाबत. 
राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था, नागपूर. 


महाराष्ट्र शासन 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र. १०/एस.डी-१ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 


दिनांक: ०९ ऑक्टोंबर, २०२३. 


) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं २०२३/प्र.क्र. ४०/अर्थ-३, दि. १२.०४.२०२३. 


२४/ २२३११, दि. २४.०५.२०२३ 


) संचालक, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण (राज्य विज्ञान व गणित शिक्षण संस्था) 


राविशिसं/प्रशा-१/४६१/२०२३, दि. २१.०८.२०२३. 


प्रस्तावना:- 


प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण (राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था) 


राबविण्यासाठी निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. 


2. 


2) सहसंचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांचे पत्र, क्र. राशैसंप्रप/लेखा/ 2023- 


नागपूर यांचे पत्र, क्र 


नागपूर या संस्थेमार्फत विविध उपक्रम 


वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक दि. १२.०४.२०२३ मधील तरतूदींनुसार वित्तीय वर्ष सन २०२३-२४ 
करीता अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या निधीतून वितरणासाठी उपलब्ध असलेला निधी वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 


विविध उपक्रमांकरीता संचालक, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण 


प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण (राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था), नागपूर या संस्थेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या 


निधी सुपूर्द करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. 


(राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था) 


नागपूर यांचेकडे 


प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण (राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था), नागपूर या संस्थेसाठी वितरीत करावयाच्या 
निधीचा लेखाशिर्षनेहाय तपशिल खालीलप्रमाणे आहे. सदर खर्च खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतूदींतून भागविण्यात यावा. 


लेखाशिर्ष 


अर्थसंकल्पित तरतूद 
(सन २०२३-२४) 


वितरीत तरतूद 


मागणी क्र. ई-२, ०१, प्राथमिक शिक्षण, १०७ शिक्षक प्रशिक्षण 
(०२) अशासकीय शिक्षणशास्त्र कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहाय्य 
(०२) (०६), राज्य विज्ञान संस्थांना त्या चालवित असलेल्या अनेक 
कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सहाय्य (वेतनेत्तर), 
(२२०२एच८६६) 


२,००,००,०००/- 


४०,००,०००/- 


एकूण:- रु. ४०,००,०००/- (रुपये चाळीस लक्ष फक्त) 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र. १०/एस.डी-१ 


३.  उपरोक्तनुसार, निधी शिल्लक राहिल्यास त्याबाबतचा अहवाळ शासनास सादर करावा. शिल्लक 
निधीचा विनियोग करण्यापुर्वी शासनाची पुर्वमान्यता घेण्यात यावी. याबाबत वितरीत करण्यात आलेल्या 
निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र एक महिन्याच्या कालावधीत शासनास सादर करावे. 


४. सदर निधी आहरीत करून वितरीत करण्यासाठी लेखाधिकारी, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण 
परिषद, पुणे व संचालक, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था, नागपूर यांना “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” तर आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक १२.०४.२०२३ मध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता होत आहे. 
सदरचे अनुदान सशर्त अनुदान असून त्याकरिताच्या अटी व शर्ती या शासन निर्णयात नमूद केल्या आहेत. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१००९१६०६०६१२२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
IMTIYAZ Siete an naan 


2.5.4.20=39a40419de755c2eab6 1 fb555b2fdf8c8d6d652ff1 8fdffbd9 
:748ab01f6da04, stalC 


\de=400032, st=Mahi 
M U S HTA U E KAZ | 77A529748C5E7C 1 BA7A66E81 C654BA3C492FDASB2 
9£076241DB1BA213DDEDF4E, IMTIYAZ MUSHTAQUE KAZI 
Date: 2023.10.09 16:08:54 +05'30' 


(इ. मु. काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.अध्यक्ष/ मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
५. मा.सभापती/ मा.उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
६. मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/ विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, विधानभवन, मुंबई. 
८. सर्व मा.विधानसभा/ मा.विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक, . 
९. प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 
१२. संचालक, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, राज्य विज्ञान व गणित शिक्षण संस्था, नागपूर 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी (संबंधीत). 
१४. वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र. १०/एस.डी-१ 


१५. लेखाधिकारी, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे/ संचालक, प्रादेशिक विद्या 
प्राधिकरण, राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था, नागपूर. 

१६. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर. 

१७. वित्त विभाग (व्यय-५/ अर्थ-८)/ नियोजन विभाग (का- १४७१), मंत्रालय, मुंबई. 

१८.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. निवड नस्ती (एसडी-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


